महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
कार्यालयातील पदांच्या सुधारित 


आकृतीबंधामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मप्रन्या-२०१६/प्र.क्र.१०६/का.३८ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जून, २०२२. 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण या कार्यालयातील १२६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध दिनांक 
२७.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आळा आहे. या आकृतीबंधातील वाहनचालक, 
शिपाई व स्वीय सहायक या संवर्गातील पदसंख्येमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन 
होता. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण या कार्यालयातील १२६ पदांचा सुधारित आकृतीबंध दिनांक 
२७.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आला आहे. या आकृतीबंधामध्ये सुधारणा 
करण्यास मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिनांक २९.०४.२०२२ रोजीच्या 
बैठकीत मान्याता दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण या कार्यालयाच्या सुधारित 
आकृतीबंधातील वाहनचालक, शिपाई व स्वीय सहायक या संवर्गातील पदसंख्येमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यास या शासन PUTTER मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | पदनाम जुन्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने | उच्चस्तरीय सचिव 
आकृतीबंधानुसार | दिनांक ०३.०२.२०२० च्या ।समितीने सुधारित 
मंजूर पदसंख्या | बैठकीत सुधारित आकृतीबंधात । आकृतीबंधात मंजूर 
मंजूर केलेली पदसंख्या केलेली पदे 
१. | वाहनचालक |, ae | “सदर पदे रिक्‍त झाल्यानंतर |_._ क. | 
२. शिपाई २१ निरसित होतील. त्यानंतर सदर २१ 
सेवा गरजेनुसार बाह्यस्त्रोताद्वारे 
उपलब्ध करून घेण्यात येतील. 
३. स्वीय सहायक ३ २ ३ 
एकूण नियमित पदे ३४ २ नियमित पदे + *३१ अधिसंख्य ३४ 
पदे 
2. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २६००/आपुक, दिनांक १६.०६.२०२२ 


अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मप्रन्या-२०१६/प्र.क्र.१०६/का.३८ 


3; हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर ]ईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०२२०६२११७११३७६१०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MILIND NARAYAN : 
HARDAS 


(मिलिंद हरदास) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १, मुंबई, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य १, मुंबई, 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य २, नागपूर, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १३,१९ व व्यय-४, आपुक, मंत्रालय, मुंबई, 
९. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (आस्थापन), मंत्रालय, मुंबई, 
१०.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१९, २५, २६), मंत्रालय, मुंबई, 
११.निवड नस्ती / (का. ३८). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


